भूमी संपादन, पुनवर्सन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील एकूण १३ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.९.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०२१/प्र.क्र.७५/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १ ऑक्टोबर, २०२४. 
वाचा:- 
१) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, दि. ११.०९.२०१९. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि. २८.०२.२०२०. 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-२०२४/प्र.क्र.७५/र-१, दिनांक ०४.०४.२०२४ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६.०९.२०२४ 
५) निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.२०२४/भ.पु.पु.प्रा/लेखा/कावी-५२४,दि.१६.०८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ हा नवीन अधिनियम भूमीसंपादन व पुनर्वसन यासाठी एकत्रितपणे 
पारित केला आहे. या अधिनियमातील कलम ५१ नुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
दि.११.९.२०१९ अन्वये छत्रपती संभाजीनगर येथे कोकण, नाशिक, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर या 
विभागांसाठी भूमीसंपादन. पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 
प्राधिकरणाकरिता महसूल वे वन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २८.२.२०२० अन्वये १३ पदांची निर्मिती 
करण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील 
एकुण १३ अस्थायी पदांना दि.०४.०४.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ३१.८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. आता, वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अटीच्या 
अधिन राहून व प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील विवरणपत्रामध्ये नमूद अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२१/प्र.क्र.७५/र-१ 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. मुख्यलेखाशिर्ष- २२३५०७०४४८ Helles वेतन 
उपलेखाशिर्ष ०१ व उपलेखाशिर्ष-१० अंतर्गत सन २०२४- २०२५ च्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा 
व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. 
०६.०९.२०२४ मधील प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११२०७१८५११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


KEDARPRATAP 
JAYSING PATIL 
(केदारप्रताप पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


निबंधक, तहसिलदार, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर . 
महालेखापाल लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता छत्रपती संभाजीनगर . 

प्रधान सचिव (आ.व्य.प्र. म व पु) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर . 

वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (ब-१, / ई-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (र-१) 


AD 


AN 
wae ee Vel Sl LD E— 


Nn GMS XK 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


